फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस 
अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यातील 
कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन औषधनिर्माणशास्त्र 
संस्था व अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत.-शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/ 
तांशि-४, दि.०४.०८.२०२३. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय-मान्यता /२०२३ 
/७४०, दि.२३.०८.२०२३. 


शुध्दीपत्रक : संदर्भाधीन क्र.१ येथील “शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४, 
दि.०४.०८.२०२३ सोबतच्या Annexure - 8 मधील अनु.क्र.०३ समोरील रकाना क्र.१२ व १३ मध्ये 
“Yo” ऐवजी “६०” असे वाचण्यात यावे.” 

ग हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२३१६५९२१३२०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 
Date: 2023.08.23 17:00:59 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 
८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षणविभाग), नवी दिल्ली. 
९) निवड नस्ती/तांशि-४. 


